मुंबई शहरासाठी इंटिलिजन्स 
ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम 
(TMS) प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र३६१८/प्र.क्र.३०/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


=| 


१) पोलीस आयुक्त,मुबंई यांचे दि.२९.१२.२०१८ रोजीचे पत्र 
२) उच्च शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि. २०.०२.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
३) दि. २०.०८.२०१९ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

मुंबई शहरात वाहनांची संख्या, वाहतुककोंडी समस्या, प्रवासासाठी लागणारा अधिकचा वेळ , 
इंधनावरील खर्च, प्रवासातील जास्त कालावधीमुळे कार्यक्षमतेवर होणारा परिणाम, वाहतुककोंडीमुळे 
वाहनांच्या रांगा व इतर सदयस्थितीत आवश्‍यक वाहतुक व्यवस्थापनाची आवश्यकता लक्षात घेता मुंबई 
Text Intelligent Traffic Management System(ITMS) प्रकल्प राबविण्याबाबत पोलीस आयुक्‍त, मुंबई 
यांनी विनंती केळी आहे. पोलीस आयुक्‍त ,मुंबई यांनी सादर केलेल्या विस्तृत प्रकल्प अहवाळात सदर 
प्रकल्पाची अंदाजे किंमत रु.८९१.३४ कोटी असल्याचे नमुद केले आहे ,त्यानुसार प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय- 

मुंबई शहरासाठी इंटिलिजन्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (ITMS) प्रकल्प राबविण्यास व सदर 
प्रकल्पासाठी अंदाजे रु. ८९१,३४,०३,३८२/- (seal एक्यान्नरव कोटी चौतीस लाख तीन हजार dinar 
ब्याऐंशी) एवढा खर्च येणार आहे त्यापैकी सदयस्थितीत एकुण रु.७१३ कोटी(प्रकल्प खर्च रु.६४८.२४ कोटी 
+ प्रकल्पांसाठी आकस्मिक खर्च / आवश्यक इतर खर्च रु. ६४.८० कोटी) खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. मुंबई शहरासाठी इंटिलिजन्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (1॥/5) प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पुर्ण 
झाल्यानंतर अंतिम प्रकल्प खर्चासाठी आवश्‍यक असल्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता रु.८९१.३४ कोटी 
च्या मर्यादेत देण्यात येईल आणि त्यावेळी वर्षनिहाय खर्चाची परिगणना दर्शविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र३६१८/प्र.क्र.३०/पोल-३ 


३. मुंबई शहरासाठी इंटिलिजन्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (ITMS) प्रकल्पासाठी बाबनिहाय खर्च 
खालीलप्रमाणे असेल- 
Description Qty. Unit Price Total 
Smart Signaling(per | २१६६ 9,208,892 2,§ 20,029,329 
Arm) 
Vehicle Detectors | २१६६ 800,000 ८६६,४००,००० 
(Per Arm) 
Vehicle Classification | 24 800,000 40,000,000 
Straight Poles ३८६६ २०,००० ७७,३२०,००० 
Cantilever Poles ८२९ ४०,००० ३३,५६०,००० 
Signal LED २४५९६ ७,०५६.७६ १७३,५६८,००० 
PA System १००० २०,००० २०,०००,००० 
Enforcement System | ३०० 3,989,899 848,304,000 
Mid-Block Camera १००० ५०,००० ५०,०००,००० 
Dynamic Messaging | 4° 9,400,000 (94,000,000 
System 
Adaptive Signal a 902,440,000 902,440,000 
Management 
Software 
Command Centre r 29,400,000 24,400,000 
Software 
Video Management शिधा ३४,०००,००० ३४,०००,००० 
System 
Command Centre ae 8,& 00,000 ९,६००,००० 
Civil Work for rd 980,382,000 980,382,000 
Installation 
Implementation Po ६५,२५०,००० ६५,२५०,००० 
Manpower 
Operations 4 928,000,000 928,000,000 
Manpower 
Bandwidth eg 240,000,000 240,000,000 
Cloud Hosting fT 940,000,000 940,000,000 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र३६१८/प्र.क्र.३०/पोल-३ 


RI Charges (MCGM) | ६९४,९८८,८०० ६९४,९८८,८०० 
TOTAL & 862,804,929 
Contingency ६४८,२४७,५१८ 
Fund@90% 

Total Cost ७,१३०,७२२,७०५ 


४. पोलीस आयुक्त,मुंबई यांनी इंटिलिजन्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (1॥/॥8) प्रकल्पाची निविदा 


प्रसिद्ध करणे, निविदापुर्व बैठक आयोजित करणे,निविदा प्राप्त करणे,प्राप्त निविदांचे तांत्रिक व 


वित्तीय मुल्यमापन करावे तदनंतर पुरवठादाराच्या अंतिम निवडीबाबत उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त 


समितीस अहवाल सादर करावा. उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीमार्फत अंतिम पुरवठादाराची निवड 


करण्यात येईल.पुरवठादाराच्या निवडीनंतर सदर प्रकल्पासंदर्भात इरादापत्र देणे, करारनामे करणे 


व कार्यादेश देणे ही कार्यवाही पोळीस aya, Ady यांच्यांमार्फत करण्यात यावी. 


५. सदर प्रकल्पाच्या अमंलबजावणीकरिता पोलीस आयुक्‍्त,मुंबई यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली 
प्रकल्प अंमळबजावणी समितीची स्थापना करावी व या समितीने वेळोवेळी अंमलबजावणीबाबत 


आढावा घ्यावा व सदरचा अहवाल अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली होणा-या 


उच्चस्तरीय ara प्रदत्त समितीच्या बैठकीत सादर करावा. 


६. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च “मागणी क्र.१, २०५५- पोलीस (००) 994, पोळीस दलाचे 
आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ 
ए०३२), ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री," या लेखाशीर्षाखाली टाकून तो त्या-त्या आर्थिक वर्षातील 


मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


9. सदर शासन निर्णय उच्चस्तरीय ara प्रदान समितीच्या दि.२०.०२.२०१९ रोजी झालेल्या 


बैठकीतील निर्णयानुसार व मा. मंत्रीमंडळच्या दि. २०.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या 


निर्णयास अनुसरुन तसेच वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ ९०९१३१८४०५४३८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Wa: 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 

KA | L A A R N DN: c=IN, st=Maharashtra, 
25.4.20=b3 1abficb1894c4c597¢c944f19a89f474e7b98a708c 
cO3eb46cd. Nb Code=400032, 


46cd241a604d42bb, postal 
street=MAIN BUILDING, 2ND FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, 


ou=HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD. 


Date: 2019.09.16 12:39:23 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र३६१८/प्र.क्र.३०/पोल-३ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव,माहिती व तंत्रज्ञान , मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान महाळेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. पोलीस sya, Aas. 

१०.सहपोलीस SPH, Wen, Fas. 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्राळय, 
मुंबई. 

१४. व्यय ७,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. विशा-३ अ,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. अर्थ शाखा, गृह विभाग. 

१७. निवड नस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


